राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २०१८- 
१९ मध्ये करावयाच्या प्रसिध्दी व जनजागृती 
उपक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र. ३३८ / आरोग्य 3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २९ मार्च, २०१९. 


वाचा : 
१ aR निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक - मावज २०१६/प्र.क्र.३९७/३४, 
दि.०५.०१.२०१७ 


२) राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- उसंआसे/ राआशिवसंवि/प्र.कक्ष/ 
आयईसी/२०१८-१९/४०३७-५०/२०१८,दिनांक- १०.१२.२०१८. 


प्रस्तावना: 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आयईसी प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (पीआयपी) 


२०१८-१९ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिनांक ६/२/२०१८ च्या 


पत्रान्वये आणि दिनांक १५/३/२०१९ रोजी मंजुर केलेल्या आराखडयानुसार राष्ट्रीय आरोग्य 


कार्यक्रमांच्या प्रसिध्दी व जनजागृतीचा उपक्रम आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत केंद्र शासनाकडून मंजूर आयईसी प्रकल्प अंमलबजावणी 


आराखडा (पीआयपी) २०१८-१९ नुसार खालील उपक्रमांच्या अंमलबजावणीस आणि त्यासाठी 


आवर्यक अनुदान खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र.३३८/आरोग्य 3 


कार्यक्रमाचे नाव माध्यम अपेक्षित खर्च एकुण (रुपये 
अ. क्र (रुपये लाखात) । लाखात) 
माता आरोग्य दूरदर्शन सहयाद्री 3.76 
(Maternal Health १ | खाजगी दूरदर्शन चॅनल्स 24.33 
र एसटी स्टॅंड एलईडी 21.60 
एमएसआरटीसी बस सीटबॅक 14.00 क 
मिडीया ट्रान्सलेडान/ डबींग/ टीव्ही / 
ऑडिओ इ. a 
माता आरोग्य 2 (Any | पि-लप बुक 30.00 
२ other Activities) लिफलेट / पोस्टर्स 1.50 32.20 
मिडीया ट्रान्सलेडन/ डबींग/ क्रिएटीव्ह | 0.70 
३ बाळ आरोग्य (Child | एसटी स्टँड ऑडिओ 46.08 
Health) मिडीया ट्रान्सलेडान/ डबींग/ ऑडिओ । 0.50 शल 
8 Intensified Diarrhea | एमएसआरटीसी बस स्टॅंड होडिंग 20.00 
Control — Fortnight क्रिएटीव्ह 1.10 21.60 
आयडीसीएफ मिडीया ट्रान्सलेडन/ ऑडिओ इ. 0.50 
प एमएए (MAA) एसटी स्टॅंड ऑडिओ 7.20 
एसटी स्टॅंड होर्डिंग्ज 8.00 16.75 
मिडीया ट्रान्सलेशान/ डबींग/ ऑडिओ । 1.55 
६ कुटुंब कल्याण (Family | फलेक्स बोर्ड 100.00 
planning) घडीपत्रिका 20.00 
दूरदर्शन 10.00 
१३ प्रायव्हेट टीव्ही चेनळ 45.00 
एमएसआरटीसी बस स्टंड होर्डिंग । 45.73 oe 
एमएसआरटीसी बस सीटबॅक 54.50 
मिडीया ट्रान्सलेडान/ डबींग/ fie 
क्रिएटीव्ह इ. zoe 
9 पीएमएचएस पि-लीपबुक 3.00 
(Promotion of | लिफलेट 4.00 
Menstrual Hygiene | मिडीया ट्रान्सलेशान/ डिझाईन इ. nee 
Syndrome) a 
८ अर्श, आरबीएसके | प-ल्पेक्स बोर्ड 5.00 
पोस्टर्स 5.25 48 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र.३३८/आरोग्य 3 


कार्यक्रमाचे नाव माध्यम अपेक्षित खर्च एकुण (रुपये 
अ.क्र (रुपये लाखात) । लाखात) 
(Adolescent मिडीया ट्रान्सलेडन/ प्रिंट क्रिएटीव्ह इ. 
Reproductive & 
Sexual Health, 
Rashtriy Bal Mise 
Swasthya 
Karyakram 
९ नियमित लसीकरण | दूरदर्शन सहयाद्री 52.92 
(Routine खाजगी दूरदर्शन चॅनल्स 65.00 
Immunization) खाजगी एफएम वाहिन्या 15.00 
आकाडावाणी 46.17 
एसटी बस पॅनल 38.35 234.94 
फल्पेक्सबोर्ड 4.00 
घडीपत्रिका 2.00 
मिडीया ट्रान्सलेशान/ डबींग/ टीव्ही / 
ऑडिओ क्रिएटीव्ह इ. रट 
हि पीसीपीएनडीटी (Pre | दूरदर्शन सहयाद्री 5.27 
Conception & Pre | खाजगी दूरदर्शन चॅनल्स 14.75 
Natal Diagnostic | मिडीया ट्रान्सलेशन/ डबींग/ टीव्ही / 202 
Techniques Act) क्रिएटीव्ह इ. dics 
7 रक्‍त सेवा आणि | खाजगी एफएम वाहिन्या 8.00 
डिसऑर्डर (Blood | आकाडावाणी 15.34 
Services & | दूरदर्शन सहयाद्री 8.58 
Disorders) खाजगी दूरदर्शन चॅनल्स 56.77 ane 
मिडीया ट्रान्सलेडान/ डबींग/ टीव्ही / 
ऑडिओ इ. टे 
१२ | एनपीपीसीडी (National | एसटी बस पॅनल 28.60 
Programme for | मिडीया ट्रान्सलेशन/ क्रिएटीव्ह 
Prevention & 0.50 Rei 
Control of Deafness) 
93. | एनपीपीसी National | पोस्टर्स 0.23 
Programme for | प-लेक्सबोर्ड 7.50 18.13 
पि-ल्पबुक 1.25 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र.३३८/आरोग्य 3 


कार्यक्रमाचे नाव माध्यम अपेक्षित खर्च एकुण (रुपये 
अ. क्र (रुपये लाखात) । लाखात) 
Palliative Care एमएसआरटीसी TA KES होर्डिंग । 8.25 
मिडीया ट्रान्सलेडान/ डिझाईन fo90 | 
१४ । एनआयडीडीसीपी एसटी बस पॅनल 11.70 
(National lodine | मिडीया ट्रान्सळेशन/ प्रिंट क्रिएटीव्ह / 
Deficiency Control ऑडिओ इ. 0.30 र 
Programme) 
१५  । हिवताप, डेग्यु / | खाजगी एफएम वाहिन्या 10.00 
चिकुनगुन्या (Malaria, | बॅनर्स 5.00 
Dengue & | एसटी बस पॅनल 45.50 
Chikungunya) आकाडावाणी 8.01 
दूरदर्शन 6.58 विरल 
प्रायव्हेट टीव्ही चॅनल 12.00 
मिडीया ट्रान्सलेशन/ प्रिंट क्रिएटीव्ह / 
ऑडिओइ. ७७ 
१६ । US (Japanese | एसटी आगार होर्डिंग्ज 21.70 
Hepatitis) मिडीया gracar/ fre क्रिएटीव्ह 22.40 
atifeel =. 0.70 
१७ । कुष्ठरोग (National | खाजगी एफएम वाहिन्या 17.16 
Leprosy Eradication आकाशवाणी 20.40 
Programme) प्रायव्हेट टीव्ही dates 28.39 
बॅनर्स 56.40 157.97 
शहर/ चौक/ रस्ते होर्डिंग्ज 28.32 
मिडीया ट्रान्सलेडान/ डबींग/ टीव्ही / 
ऑडिओ क्रिएटीव्ह इ. ae 
१८ sf aT १ (Revised | वृत्तपत्र 30.20 
National खाजगी एफएम वाहिन्या 34.32 
Tuberculosis आकाशवाणी 40.80 
Control Programme) दूरदर्शन सहयाद्री 13.56 opine 
प्रायव्हेट टीव्ही चॅनल 52.00 
Sel मायकिग 5.00 
एमएसआरटीसी सीटबॅक 18.00 
मिडीया ट्रान्सलेडन/ डबींग/ टीव्ही / | 7.30 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र.३३८/आरोग्य 3 


कार्यक्रमाचे नाव माध्यम अपेक्षित खर्च । एकुण (रुपये 
अकर (रुपये लाखात) । लाखात) 
ऑडिओ/ क्रिएटीव्ह इ. 
१९ ।क्षयरोग २ (नवीन) | पुणे - मुंबई रोडवर गॅनट्रीज 3.60 
(Revised National | मास मेसेजेस 50.60 
Tuberculosis मिडीया ट्रान्सलेडान/ क्रिएटीव्ह द 
Control Programme) vee 
२० । एनपीसीबी (National | एमएसआरटीसी ga tes होर्डिंग । 13.00 
Program of Control | मिडीया ट्रान्सलेशन/ क्रिएटीव्ह 13.50 
of Blindness) eee 
२१ | एनएमएचपी (National | एमएसआरटीसी बस स्टंड होडिंग | 23.05 
mental Health | क्रिएटीव्ह 24.05 
Programme) a 
२२ | एनपीएचसीई (National | खाजगी एफएम वाहिन्या 5.00 
Programme for | आकाशवाणी 13.00 
Health care of ॥8| मिडीया ट्रान्सलेशन/ डबींग/ ऑडिओ oe 
Elderly) &. me 
२३ | एनटीसीपी (National | दूरदर्शन सहयाद्री 14.05 
Tobacco 0०॥/० | खाजगी दूरदर्शन चॅनल्स 45.00 
Programme) एमएसआरटीसी Ta kes होर्डिंग ।5.24 69.79 
मिडीया ट्रान्सलेडान/ डबींग/ टीव्ही / 
जी 5.50 
२४ एनपीसीडीसीएस वृत्तपत्र 30.00 
(National एसटी स्टँड होडिंग्ज 38.83 
Programme for | पोस्टर्स 9.25 
Prevention & control | मिडीया ट्रान्सलेडान/ डबींग/ टीव्ही / wane 
of Cancer, Diabetes ऑडिओ इ. 1.00 
CVD and Stroke) 
24 | Health & Wellness | खाजगी एफएम वाहिन्या 21.45 
centre आकाशवाणी 25.50 
मास मेसेजेस 10.12 215.62 
दूरदर्शन सहयाद्री टीव्हीसी 10.17 
प्रायव्हेट टीव्ही चॅनल्स टीव्हीसी 60.83 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र.३३८/आरोग्य 3 


कार्यक्रमाचे नाव माध्यम अपेक्षित खर्च एकुण (रुपये 
अ. क्र. (रुपये लाखात) । लाखात) 
वाल पेटींग 79.55 
मिडीया ट्रान्सलेडान/ डबींग/ टीव्ही / 
ऑडिओ/ क्रिएटीव्ह इ. aes 
२६ | इतर उपक्रम प्रसिध्दी | सोडल मिडीया 50.00 
(Any Other IEC) इव्हल्युएशान 20.00 ua 
२७ । एमईएमएस प्रायव्हेट टीव्ही चॅनल्स 24.26 
(Maharashtra हाहर/ चौक/ रस्ते होडिंग्ज 25.96 
Emergency Medical दूरदर्शन 8.00 
Services) एमएसआरटीसी ga ves होर्डिंग | 16.00 ini 
मिडीया ट्रान्सलेडान/ डबींग/ टीव्ही / 
कक कती 5.75 
एकुण | 1992.25___ 


२. वरील प्रस्तावातील नमूद विविध उपक्रमांसाठी आवश्‍यक रु. १९९२.२५ लक्ष/- इतका खर्च 


(पीआयपी) २०१८-१९ नूसार सर्व राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांच्या प्रसिध्दी व जनजागृतीसाठी सन २०१७- 


१८ मधीळ committed expenditure SIF ठेवण्यात आलेल्या परंतू अखर्चित निधी (FMR Code 


8.१०) मधुन आणि सन २०१८-१९ मधील मंजुर निधीमधून भागविण्यात यावा. सदर निधी सन २०१९- 


२० करिता committed expenditure म्हणुन ठेवण्यात यावा. सदर जनजागृती उपक्रमांची 


अंमलबजावणीची कार्यवाही महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत 
करण्यात यावी. 


३. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत विविध आरोग्य विषयक उपक्रमांविषयीची जनजागृतीबाबतची 


देयके अदा करण्यापुर्वी दुरचित्रवाणी, रेडीओ, वृत्तपत्रे, जाहिरात फलक, एसटी बस पॅनल तसेच एसटी 


बसमधील सीटबॅक, एसटी स्टँडवरील होर्डींग, प्रवासी रिक्षा पॅनल, रेल्वे डिस्प्ले, एसएमएसव्दारे 
संदेश, सिनेमागृहात प्रसिध्दी, पीव्हीसी बॅनर्स इ.विविध प्रसिध्दी साधनांव्दारे संबंधीत सर्व 


उपक्रमांअंतर्गत मंजुर केलेल्या जाहिरातींची संख्या व प्रत्यक्ष प्रर्शित HSA संख्या बरोबर 


असल्याबाबत खात्री करुन घेण्यासाठी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र.३३८/आरोग्य 3 


अभियान, मुंबई यांनी व्यवस्था तयार करावी. तद्‌नंतरच देयक अदा करणेबाबत पुढील कार्यवाही 
करावी. 


४. सदर are निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 


दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८,भाग 


पहिला,उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२८१५२०५९०७१७ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R h ‘ Digitally signed by Roshani 
Dinesh Kadam Patil 
OS an DN: CN = Roshani Dinesh 
H Kadam Patil, C = IN, S = 
D | Nn es h Maharashtra, O = 
Government Of 


Kad a an Maharashtra, OU = Public 


Health Department 


Patil oe ee 14:01:37 


(रो. दि. कदम -पाटील) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल-१/ २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

५. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन)आरोग्य सेवा, मुंबई. 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 

९. अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कु.क./अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


